संचालक,आरोग्य सेवा-२ (परिवहन)संचाळनालय, 
पुणे यांच्या अखत्यारितील कार्यालयीन वाहनांच्या 
दुरुस्तीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२२/ प्र.क्र.३८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा-२, (परिवहन), संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : संआसे-२/वा.दु.खर्च 
प्रशासकिय मंजूरी/१६९५-९७/२०२२, दि.३१.०१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

आरोग्य सेवा (२), संचालनालय, पुणे यांच्या उपरोक्‍त दि.३१.०१.२०२२ च्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले 
आहे की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयीन वाहनाकरीता एकुण १८ देयकांच्या दुरुस्तीच्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. उपसंचालक,आरोग्य सेवा,परिवहन पुणे यांचेकडून 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वाहनांची १२ देयके खर्च वाजवी प्रमाणपत्रासाठी कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी भांडार 
विभाग,जळलसंपदा विभाग,दापोडी,पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिली आहेत. सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत संचालक, आरोग्य सेवा-२, (परिवहन) संचाळनालय, पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय :- 
अ. | वाहन क्रमांक देयक देयक दिनांक । रक्कम रुपये दुरुस्तीचा तपशील 
क्र. क्रमांक 

एमएच १२ आरआर | ४८०६ २४-०९-२०२०  । रु.४८,६४३/- | इंजिन ऑलई dua, फॅन बेल्ट 
a ०६०७ चेंज,टायमिंग बेल्ट चेंज,बॉल 


जॉईंट चेंज, इतर दुरुस्ती 


एमएच १२ आरआर | १३६१७ । १९-०३-२०२१ | रु.६६,६४५/- ब्रेक Feeley शाफ्ट 
२ | ०६०७ असेंब्ली,संस्पेंशन  ओव्हरॉल, 
एअर फिल्टर चेंज, इतर दुरुस्ती 


एमएच १२ आरआर | १३५८७ १९-०३-२०२१ रु.५८,२३४/- इंजिन ऑलई चेंज, फन बेल्ट 
ह ieee चेंज,टायमिंग बेल्ट चेंज,बॉल 
जॉईंट चेंज, इतर दुरुस्ती 


एमएच १२ आरआर | १३६५२ | 20-03-2029. | रु.१६,०००/- । रेडियेटर असेब्ली,काम्प्रेसर 
४ | ०६०७ क्लच असेंब्ली, इतर दुरुस्ती 


शासन निर्णय PATH AI SA-2022/ प्र.क्र.३८/ आरोग्य-४ 


एमएच 92 आरआर | ११५६५ | ०६-०२-२०२१ । रु.२,२०१/- सर्विसिंग 
4 ०६०७ 
एमएच 92 आरआर | ३९३ ३१-०१-२०२० | रु.६,७६८/- सायरन SAT बदलणे 
& ०६०७ 
एमएच १२ आरआर । ६७०९ ३१-१०-२०२१ | रु.४१,७९९/- । PST ओव्हरॉल, स्टिअरिंग 
७ | ०९९४ Ws feo बॅलेन्सिग,इतर 
दुरुस्ती 


एमएच १२ आरआर | ७०१९ ०७-११-२०२१ रु.११,१३३/- । इंजिन ऑईल चेज 
| ०९९४ 


एमएच ०१ एएन | १०२९७ १३-०१-२०२१ रु.५७,२८४/- | इंजिन ऑलई चेंज, फॅन बेल्ट 


९ | १५५३ चेंज,टायमिंग बेल्ट चेंज,बॉल 
जॉईंट चेंज, इतर दुरुस्ती 
एमएच १२ Wa | ४७२ ३०-०३-२०२१ रु.४४,१४९/- । पावर स्टिअरिंग geal wee 
7 ७०८९ सस्पेन्हान,स्टॅबिलायझर लिंक 
बदली करणे,बॅलन्स रॉड Fa 
बदली करणे,इतर दुरुस्ती 
एमएच ०१ एएन | ३१८ १३-०१-२०२१ | रु.७,४८६/- फ्रन्ट बंपर दुरुस्ती 
लग १५५३ 
एमएच १२ सीवाय | १५१५० | ३१-१२-२०२० | रु.५२,९९४/- स्टार्टर असेम्ब्ली,इनसुलेटर 
१२ | ००९८ कॉईल,पुढील शॉकअँबसॉर्बर 
नवीन बसविणे,इतर दुरुस्ती 


एकुण रु. ४,१३,३३६/- 


उपरोक्त तक्त्यामधील कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी भांडार विभाग, जलसंपदा विभाग,दापोडी,पुणे यांनी 
प्रमाणित करुन दिलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे वापरातील वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रु.४,१३,३३६/- (रुपये 
चार लाख, तेरा हजार तीनशे छत्तीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
१) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२) जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांनी (या विषयीचा) 
खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 
3) कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
४) वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले टायर, cya, बॅटरी 
इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे आवश्‍यक आहे. 
५) वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्या 
विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय PATH AI SA-2022/ प्र.क्र.३८/ आरोग्य-४ 


६) याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 

2. सदरचा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष, मागणी H.9, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 

सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचाळलन व प्रशासन, ४००-इतर Wa, ८००- इतर खर्च, (०१)(०१) राज्य आरोग्य परिवहन 

संघटनेची आस्थापना, २२१० १०५३” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये ५१- मोटार वाहने या 

बाबीच्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५८१६९५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 


‘Maharashtré 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998 
906ed5012a776fbe5072661d97c2c56 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1 


FF33CD1AD8C6B9, 
INumber=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCFB 


B2509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887B0AA. 
DF, ‘DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.02.09 12:38:32 +05'30' 


दी. नि. केंद्रे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


